RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २१ ] 


] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १ ९ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


पोलीस आयुक्त यांचे कार्यालय , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक कोरोना / मनाई आदेश / १७८ ९ / २०२१.– ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात , नवी मुंबई शहरात गतीने पसरत 
असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( COVID - 19 ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक 
कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची 
नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे . त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय , “ महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहिर 
केलेप्रमाणे ” कोरोनाग्रस्त रूग्णांच्या संपर्कात लोकांनी येऊ नये . तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्र 
येणे , थांबणे , चर्चा करणे अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केल्यास या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता 
सर्वसामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची माझी खात्री झालेली आहे . त्याकरिता तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना 
करणे आवश्यक आहे . अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने जनतेस , खालील व्यक्ती , 
आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग - १ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक ३ मधील पान क्र . ४ मधील फौजदारी दंड प्रक्रीया 
संहिता , १ ९ ७३ चा क्र . एमएससी १२७४ / फि - एफ मधील आदेशाने फौजदारी दंड प्रक्रीया संहिता , १ ९ ७३ ( II १ ९ ७४ ) चे कलम २१ अन्वये विशेष 
पोलीस महानिरीक्षक यांना विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करून कलम १४४ चे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 

त्याअर्थी , मी , डॉ . जय जाधव , पोलीस सह आयुक्त , नवी मुंबई तथा विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाच्या दिनांक १ 
एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रकिया संहिता कलम १४४ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश परिच्छेद क्र . ५ मधील नमूद सूचनांच्या अधिन राहून दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजीचे रात्री २०-०० वा . पासून दिनांक 
१ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ०७-०० वा . चे दरम्यान लागू करीत आहे . त्यादरम्यान खालिल निर्देशनाचे पालन करण्यात येईल . 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ बाबत . 

वैध कारणाशिवाय कोणीही सार्वजनिक ठिकाणी फिरणार नाही . 
* खालील नमूद सेवा / आस्थापना वगळून सर्व आस्थापना , सार्वजनिक ठिकाणे , उपक्रम व सेवा बंद राहतील . 
* अत्यावश्यक श्रेणीतील सेवा व उपक्रमासाठी आवश्यक वाहतूक व कृती चालू राहतील . 

* खालील नमूद अपवादात्मक श्रेणीतील सेवा व क्रियांना कामाच्या दिवशी सकाळी ०७-०० वाजता पासून ते रात्रौ २०-०० 
वाजेपर्यंत त्यांच्या वाहतूक व इतर कृतींवर बंधन असणार नाहीत . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 

स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून अपवादात्मक श्रेणीतील सेवांसाठी आवश्यक घरगुती मदतनीस चालक , सेवक / परिचर 
यांच्याविषयी स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घेण्यात यावा . 


. 


२ . अत्यावश्यक श्रेणीमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे . ( Essential Category includes the following ) 

हॉस्पिटल , निदान केंद्रे , चिकित्सालय , वैद्यकीय विमा कार्यालय , औषध विक्रेते , औषध निर्माण कंपनी व इतर वैद्यकीय आरोग्यविषयक 
सेवा व त्यांना सहाय्य करणाऱ्या निर्मिती , वितरण केंद्र , विक्रेते , वाहतूक व पुरवठा साखळी , लसनिर्मिती व वितरण , सॅनिटायझर , मास्क 
वैद्यकीय उपकरणे व त्यांना सहाय्यक कच्चा माल केंद्र व मदत सेवा . 

व्हेटरीनरी सेवा , अॅनिमल केअर सेंटर , पाळीव प्राण्यासाठी खाद्य दुकाने . 
किराणा , भाजीपाला दुकाने , दुग्धालय , बेकरी , मिठाई विक्री व इतर अन्नधान्य विक्री दुकाने . 
शीतगृह व गोदाम सेवा . 
• सार्वजनिक वाहतूक - विमानसेवा , रेल्वे , टॅक्सी , ऑटो रिक्षा , सार्वजनिक बसेस . 

राजकीय दुतावास व त्यासंबंधित सेवा . 
• स्थानिक प्रशासनाची मान्सूनपूर्व तयारीची कामे . 
• स्थानिक प्रशासनाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सेवा . 

भारतीय रिझर्व्ह बँक व त्यामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा . 

सेबी व सेबी अंतर्गत मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स संस्था उदा . स्टॉक एक्सचेंज , डिपॉजीट्रीज , क्लियरिंग कॉर्पोरेशन व सेबी अंतर्गत 
नोंदणीकृत संस्था व मध्यस्थी संस्था . 

दूरसंचार सेवा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सेवा . 


• मालाची वाहतूक . 


पाणीपुरवठा सेवा . 

कृषीविषयक संबंधित क्रिया / सेवा अव्याहतपणे चालू राहण्यासाठी कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक संबंधीत क्रिया जसे बियाने , खते , 
हत्यारे इतर शेतीविषयक प्रदाने इत्यादी चालू राहतील . 

सर्व वस्तुंची आयात - निर्यात सेवा . 
ई - कॉमर्स . 


. 


• मान्यताप्राप्त प्रसारमाध्यम . 


पेट्रोल पंप आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने व किनाऱ्यावरील व किनाऱ्यापासून काही अंतरावरील निर्मिती . 
• सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा . 
• डेटा सेंटर क्लाउड सेवा पुरविणारे / पायाभूत सेवा सुविधा संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान सेवा संस्था . 
• शासकीय व खाजगी सुरक्षा संस्था . 

विद्युत व गॅस वितरण सेवा . 
• ए.टी.एम. सेवा . 


. 


• टपाल सेवा . 


• बंदरे व त्यासंबंधित उपक्रम . 


कस्टम हाऊस , दलाल , लस वाहतुकीसंबंधित परवानाधारक मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर , औषध निर्मिती व जीव सहाय्यक 


औषधे . 


• अत्यावश्यक सेवेसाठी पॅकेजिंग साहित्य / निर्मिती केंद्रे कच्चा माल . 

पावसाळी हंगामासाठी , व्यक्तींसाठी तसेच संस्थांसाठी पावसाळ्याच्या हंगामासाठी साहित्याच्या उत्पादनामध्ये गुंतलेली एकके . 
• स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अत्यावश्यक सेवा म्हणून नमूद केलेली सेवा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


३ 


तत्व 


अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी वर नमूद केलेल्या सेवाबद्दल खालील सामान्य तत्वांचे पालन करण्यात यावे . 

सर्व अमलबजावणी करणाऱ्या प्राधिकरणाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की , कठोर निबंध हे व्यक्तींच्या हालचालीशी संबंधित आहे . 
परंतु माल व वस्तुंशी संबंधित नाही . 

• वरील विभागात नमूद केलेल्या सेवांच्या कामासंबंधित हालचालीसाठी व अंतर्गत प्रवासासाठी परवानगी राहील . 
• उपरोक्त सेवांशी निगडीत प्रासंगिक क्रियांना आवश्यक सर्व सेवा प्रक्रीया संसाधनांना / संघटनांना अत्यावश्यक सेवा समजले जाईल . 

अत्यावश्यकतेसाठी आवश्यक हे देखील अत्यावश्यक " . 
३ . अत्यावश्यक सेवामध्ये समाविष्ठ असलेल्या आस्थापनांनी खालील मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन करावे . 

१. अत्यावश्यक सेवा चालू ठेवताना आस्थापनेतील मालक , कामगार व आस्थापनाच्या आवारातील ग्राहक यांनी कोव्हीड -१ ९ चे 
अनुषंगाने कोव्हीड योग्य वर्तणूक अवलंबविण्यात यावी . 

२. अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या दुकानांचे मालक व दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड 
लसीकरण करून घेण्यात यावे . अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या दुकानदारांनी पारदर्शक काच , शिल्डचा वापर , इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट इत्यादी 
सुरक्षात्मक उपाययोजनांचा अवलंब करावा . 

३. अत्यावश्यक सेवा संबंधित व्यक्तींच्या हालचालीसाठी परवानगी राहील . 

४. कोव्हिड प्रतिबंधात्मक नियम मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचारी ग्राहक यांच्याविरुद्ध प्रत्येकी रक्कम रुपये ५०० 
याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल , सदर नियमांचे उल्लघन झाल्यास आस्थापना विरुद्ध रक्कम रुपये १००० याप्रमाणे दंडात्मक 
कार्यवाही करण्यात येईल . तसेच वारंवार नियमांच्या भंग झाल्यास सदर आस्थापनांचे परवाना रद्द करणे अथवा केंद्र शासन कोव्हीड -१ ९ 
आपत्ती संपूर्णपणे संपली असे घोषित करेल असे त्या दिवसापर्यंत संबधित आस्थापना बंद करण्यात येतील . 

५. किराणा , भाजीपाला , फळ विक्रेते , मिठाई , बेकरी , अन्नधान्य विक्री दुकाने स्थानिक प्रशासनाने ज्या ठिकाणी लोकांची गर्दी होते व 
सदरच्या ठिकाणी लोकांची घनता जास्त आहे . अशा ठिकाणांचा अभ्यास करावा . अशा ठिकाणांच्या बाबतीत व त्यांच्या कालावधीबाबत 
योजना तयार करण्यात याव्या . विक्रेत्यांची कायमस्वरूपी संरचना नसल्यास त्यांच्यासाठी मोकळ्या सार्वजनिक जागा शोधण्यात याव्यात . 
सदर ठिकाणी कोव्हीडचा प्रसार होणार नाही यासाठी स्थानिक प्राधिकरणाने योग्य त्या उपाययोजना करण्यात याव्या . 

६. आस्थपना बंद असलेल्या मालकांनी स्वतः व त्यांच्या आस्थपनामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचे लवकारत लवकर लसीकरण 
पूर्ण करून घेण्यात यावे . पारदर्शक काच , शिल्डचा वापर , इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट इत्यादी सुरक्षात्मक उपाययोजना राबविण्याची तयारी करण्यात 
यावी . 


४ . 


सार्वजनिक वाहतूक . ( Public Transport ) 

ऑटो रिक्षामध्ये चालक व दोन प्रवासी यांची परवानगी राहील . 
• टॅक्सीमध्ये अथवा चारचाकी वाहनामध्ये चालक व वाहनाच्या क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी राहील . 

नागरिकांनी प्रवास करतांना मुखपट्टी ( मास्क ) वापर करणे बंधनकारक राहील . नियमांचे उल्लघंन झाल्यास रक्कम रुपये ५०० 
याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल . 

• सर्व प्रकारची चार चाकी वाहने , रिक्षा , टॅक्सी , कॅबमधुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी मुखपट्टी ( मास्क ) वापर करणे बंधनकारक 
राहील . नियमांचे उल्लंघन झाल्यास वाहन चालक आणि प्रवासी रक्कम रुपये ५०० याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल . 

• बसमध्ये उभे राहून प्रवास करता येणार नाही . परिवहन खात्याचे परवानगीने आसन क्षमते इतक्याच प्रवाशांना प्रवास करता येईल . 
• सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींनी मास्कचा वापर करण्यात यावा . 

चारचाकी वाहनांमध्ये एखाद्या व्यक्तींनी मास्कचा वापर करण्यास टाळाटाळ केल्यास संबंधित व्यक्ती व चालक यांचेवर दंड 
आकरण्यात येईल . 

• सर्व वाहनांची प्रत्येक फेरीनंतर निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे . 

• सार्वजनिक वाहतूक करणारे चालक व इतर कर्मचारी ज्यांचा सर्वसामान्य जनतेशी संपर्क येतो त्यांनी लवकरात लवकर केंद्र 
शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घेण्यात यावे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


बाहेरगावी जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये सर्वसाधारण डब्यामध्ये प्रवासी उभ्याने प्रवास करणार नाही याची रेल्वे प्रशासनाने दक्षता घ्यावी . 
• सार्वजनिक वाहतूकीशी संबंधित असलेले कर्मचारी यांना प्रवास करण्यास मुभा राहील . 

• सार्वजनिक वाहतूकीस काही निबंधासह परवानगी देण्यात आलेली आहे . त्याअनुषंगाने सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत चालू 
ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रासंगिक सेवा यादेखील सुरू राहतील . विमानतळासाठी आवश्यक कार्गो सेवा तसेच तिकीट सेवा चालू 
राहतील . 

• कोणत्याही बस , ट्रेन , विमानातून प्रवास केलेल्या व प्रवास करण्यास निघणाऱ्या व्यक्ती त्यांच्या निवासस्थानापासून व पर्यंत 
जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे वैध तिकीटाच्या आधारे प्रवास करू शकतात . 

सुट देण्यात आलेल्या आस्थापना सेवा ( Exemption Category ) 
( अ ) कार्यालय 

* खालील कार्यालयांचा अपवादात्मक श्रेणीमध्ये समावेश होतो : 


१. केंद्र राज्य व स्थानिक शासकीय कार्यालये त्यांच्या संबंधित वैधानिक प्राधिकरणे व संस्था . 


२. सहकारी व सार्वजनिक उपक्रम आणि खाजगी बँका . 


३. अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांची कार्यालये . 
४. विमा / मेडीक्लेम कंपन्या . 


५. औषध उत्पादन व्यवस्थापनासाठी आवश्यक औषध कंपनी कार्यालय , 


६. भारतीय रिझर्व्ह बँक नियंत्रित प्राथमिक डीलर्स , सी.सी.आय.एल. , एन.पी.सी. आय . व भारतीय रिझर्व्ह बँक नियंत्रित बाजारपेठामध्ये 
कार्यरत वित्तीय बाजारातील सहभागी संस्था व मध्यस्थी संस्था . 


७. सर्व नॉन बँकिंग वित्तीय महामंडळ . 


८. सर्व सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था . 


९ . न्यायालये , न्यायाधिकरण / चौकशी आयोगाचे कामकाज चालू असल्यास वकिलांची कार्यालय . 

१०. उपरोक्त कार्यालयामध्ये ५० टक्के क्षमतेने कामकाज करण्यात यावे . अपवाद— कोव्हीड -१ ९ महामारीशी संबंधित शासकीय 
कार्यालय . 


११. उपरोक्त कार्यालयामध्ये उपस्थित राहणेकरिता प्रवासास परवानगी राहील . 


१२. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास गरज पडल्यास कार्यालयांचा समावेश करता येईल . 


१३. शासकीय कार्यालयामध्ये कोणत्याही अभ्यागतांना परवानगी देण्यात येऊ नये . 


१४. कार्यालय अथवा कंपनीमधील बैठकीसाठी कार्यालयाबाहेरील व्यक्ती उपस्थित राहणे आवश्यक असल्यास ऑनलाईन बैठकीचे 
आयोजन करण्यात यावे . 


१५. खाजगी व शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण पूर्ण करून घेण्यात यावे . 


( ब ) खाजगी वाहतूक- ( Private Transport ) 

• खाजगी बसेससह , खाजगी वाहने आपत्कालीन व अत्यावश्यक कामासाठी व सेवेसाठी सदर आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वैध 
कारणासाठी चालू राहतील . प्रवासी क्षमता सार्वजनिक वाहतूकीप्रमाणे लागू असेल . 

• सदर नियमाचे उल्लंघन झाल्यास रक्कम रुपये १००० याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल . 


• संबंधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 
खाजगी बसेस वाहनांच्या आसन क्षमतेनुसार सुरू राहतील . प्रवासी उभे राहून प्रवास करण्यास प्रतिबंध राहिल . 


५ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 
( क ) उपहारगृहे , बार आणि हॉटेल- ( Restaurants , Bars , Hotels ) 
• सर्व बार , उपहारगृहे बंद राहतील , उपहारगृहे व बार हॉटेलच्या भाग असेल तर , तेथे राहणाऱ्या अभ्यागतांसाठी चालू राहतील . 

घरपोच सेवा ( होम डिलिव्हरी ) चालू राहतील . ऑर्डर करण्याचे उद्देशाने किंवा पिकअपसाठी कोणत्याही उपहारगृहे अथवा बार या 
ठिकाणी भेटी देता येणार नाही . 

उपहारगृहे व बार हॉटेलचा भाग असेल तर , तेथे राहणाऱ्या अभ्यागतांसाठी सुरू ठेवता येतील . बाहेरील व्यक्तींसाठी प्रवेश 
असणार नाही . बाहेरच्या व्यक्तींनी उपरोक्त सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे . हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या ग्राहकास अत्यावश्यक सेवेशी 
संबंधित कामाव्यतिरिक्त वैध कारणाशिवाय बाहेर फिरता येणार नाही . 

होम डिलिव्हरी देणाऱ्या व्यक्तींचे केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 

एकापेक्षा जास्त कुटुंब असलेल्या इमारतीमध्ये घरपोच सेवाही इमारतीच्या प्रवेशद्वारापर्यंत मर्यादित असली पाहिजे . इमारतीमधील 
अंतर्गत हालचाल ही इमारतीमध्ये नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी करण्यात यावी . घरपोच सेवा देणारे व इमारतीमध्ये नियुक्त कर्मचारी यांचा 
संवाद हा शिस्तबद्ध व कोव्हीड योग्य असणे आवश्यक आहे . 

उपहारगृहे व बार या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 

• सदर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर प्रत्येकी रक्कम रुपये १,००० व संबंधित आस्थापनावर रक्कम रुपये १०,००० 
याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल . तसेच वारंवार नियमांचा भंग झाल्यास सदर आस्थापनांचे परवाना रद्द करणे अथवा मे . केंद्र 
शासन कोव्हीड -१ ९ आपत्ती संपूर्णपणे संपली असे घोषित करेल त्या दिवसापर्यंत संबंधित आस्थापना बंद करण्यात येतील . 
( उ ) उत्पादन क्षेत्र- ( Manufacturing Sector ) 

* खालील उत्पादन केंद्रे चालू राहतील आवश्यकतेनुसार विविध शिफ्टमध्ये कार्यरत असतील . . 
• अत्यावश्यक वस्तू व सेवांची निर्मिती करणारे उत्पादन क्षेत्र चालू राहतील . 
• निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना निर्यात दायित्व पूर्ण करणे आवश्यक आहे . 

जे उद्योग त्वरित थांबविता येत नाहीत तसेच चालू होण्यासाठी लक्षणीय वेळ घेतात असे उद्योग ५० टक्के क्षमतेने 

उद्योग विभाग , महाराष्ट्र शासन हे कोणताही उद्योग तरतुदीचा कोणताही गैरवापर करीत नाही व आवश्यक सर्व दक्षतांचे पालन करीत 
आहे याची दक्षता घेतील . सदरचे उद्योग आपल्या कामगारांना आपल्या उद्योगाचे आवारात राहण्याची व्यवस्था करतील किंवा कामगार उद्योग 
आवाराचे बाहेर राहत असल्यास त्यांची हालचाल शक्य तितक्या प्रमाणात एकाकी असावी . 

• ज्या उद्योगामध्ये कामकाज करणाऱ्या कामगारांची उद्योगाचे आवारामध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे . अथवा उद्योगाच्या 
बाहेर ज्या ठिकाणाहून कामगार एकाकी प्रवास करून कामाचे ठिकाणी येत असतील व व्यवस्थापनासाठी १० टक्के लोक बाहेरून येत असतील 
ते उद्योग चालू ठेवता येतील . उद्योगांचे बाहेर कामगारांना प्रवास अथवा हालचाल करता येणार नाही असे उद्योग हे वेगवेगळ्या शिफ्टनुसार 
चालू ठेवता येतील . 

• सर्व कामगारांचे केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 
उत्पादन क्षेत्र व कारखाने यांनी खालील बाबींचे पालन करण्यात यावे . 


चालू राहतील . 


१. उत्पादन क्षेत्र व कारखाने या ठिकाणी प्रवेश करणाऱ्या कामगारांचे थर्मल स्क्रिनींग करण्यात यावे . 


२. एखादा कामगार कोरोना बाधीत असल्याचे आढल्यास त्याचे संपर्कात आलेले इतर कामगारांना क्वारंटाईन करण्यात यावे . 


३. ज्या उद्योगामध्ये ५०० पेक्षा जास्त कामगार काम करीत आहेत त्या उद्योगांमार्फत क्वारंन्टाईन सेंटर स्थापन करण्यात यावी . त्यामध्ये 

सर्वसाधारण सुविधा पुरविण्यात याव्यात . तसेच सदरचे क्वारंन्टाईन सेंटर हे उद्योगाचे आवाराच्या बाहेर स्थापन करण्यात आल्यास 
कोरोना बाधीत व्यक्तीस घेऊन जात असताना इतर कोणत्याही व्यक्तीशी संपर्क येणार नाही याची काळजी घ्यावी . 


४. एखादा कामगार कोरोना बाधीत असल्याचे आढल्यास संबंधित उद्योगक्षेत्र निर्जंतुकीकरण होईपर्यत बंद राहतील . 
५. गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने दुपारचे जेवण व चहाचा ब्रेक निश्चित करण्यात यावे . एकत्रित खाण्याची ठिकाणे असू नयेत . 
६. सार्वजनिक शौचालयाचे वारंवार निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


V 


७. एखादा कामगार कोरोना बाधित असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यास वैद्यकिय रजा मंजूर करण्यात यावी व कामावरून काढून टाकण्यात 

येऊ नये व त्यास पुर्ण वेतन अदा करण्यात यावे . 
८. सदर आदेशान्वये परवानगी नसलेले उद्योग हे आदेशामध्ये नमूद असलेल्या कालावधी पावेतो बंद राहतील . 
( इ ) रस्त्याच्या बाजूस असलेले खाद्य विक्रेते . ( Roadside Eatable Vendors ) 

• रस्त्याचे कडेला असणारे खाद्य विक्रेते / हातगाडीची ठिकाणे सकाळी ०७-०० ते रात्री २०-०० वाजेपावेतो पार्सल व होम डिलीव्हरी सेवा 
चालू ठेवता येतील . सदर खाद्य विक्रेते / हातगाडीचे ठिकाणी थांबून व उभे राहून खाता येणार नाही . 

पार्सलकरीता प्रतिक्षेत असणाऱ्या ग्राहकांनी काऊंटर पासून सुरक्षित अंतर ठेऊन उभे रहावे . 
संबंधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 

स्थानिक प्रशासनाने पुरेसे मनुष्यबळ नेमून व सीसीटीव्हीद्वारे खाद्य विक्रेत्यावर देखरेख ठेवण्यात यावी . 
• सदर आदेशाचा भंग केल्यास खाद्यविक्रेत्याचा व्यवसाय कोरोना महामारी संपेपर्यत बंद ठेवला जाईल . 

• नियमांचा भंग झाल्यास नागरिक / आस्थापना विरूद्ध प्रत्येकी रक्कम रूपये ५०० / याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल . तसेच 
वारंवार नियमांचा भंग झाल्यास सदर आस्थापनांचे परवाना रद्द करणे अथवा मे . केंद्र शासन कोविड -१ ९ आपत्ती संपूर्णपणे संपली असे घोषित करेल 
त्या दिवसापर्यंत संबंधित आस्थापना बंद करण्यात येतील . 

( फ ) वृत्तपत्रे / मॅगझीन / नियतकालीक 

वृत्तपत्रे / मॅगझीन / नियतकालीक छपाई व वितरण चालू राहील . 

वृत्तपत्रे / मॅगझीन / नियतकालीक घरपोच सेवा चालू राहतील . 
• संबंधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 
६. मनोरंजन | करमणूक , दुकाने , मॉल , शॉपींग सेंटर 
• सिनेमा हॉल , नाट्यगृह , सभागृहे बंद राहतील . 
• मनोरंजनाची ठिकाणे , व्हिडीओ गेम पार्लर बंद राहतील . 
• वॉटर पार्क , क्लब्स , जलतरण तलाव , व्यायामशाळा , क्रीडा संकुल बंद राहतील . 
चित्रपट , मालिका , जाहिरातीसाठीचे चित्रीकरण बंद राहील . 

संबंधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 
• सर्व दुकाने , बाजारपेठा , मॉल्स अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद राहतील . 
• सर्व समुद्र किनारे , चौपाट्या , उद्याने , बागा , सार्वजनिक मैदाने बंद राहतील . 

धार्मिक / प्रार्थना स्थळे 
• सर्व धर्मियांची धार्मिक स्थळे व प्रार्थना स्थळे बंद राहतील . धार्मिक स्थळी काम करणारे कर्मचारी व पुजारी यांना दैनंदिन पुजा - अर्चा करता 
येईल . बाहेरील भक्तांसाठी दर्शन सेवा बंद राहतील . 

• संबंधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार लवकरात लवकर कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 
८. केश कर्तनालय / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लर 

सर्व केश कर्तनालय , स्पा , सलून , ब्युटी पार्लर बंद राहतील . 
संबंधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार लवकरात लवकर कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 
९ . शाळा -महाविद्यालये . 
• शाळा महाविद्यालये बंद राहतील . 

१० वी , १२ वी परीक्षांचा अपवाद असेल . १० वी , १२ वी परीक्षेकरीता नियुक्त करण्यात आलेले पर्यवेक्षक व संबंधित कर्मचारी यांनी केंद्र 
शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घेण्यात यावे . 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


• मंडळ / विद्यापीठ किंवा बाहेरील राज्यातील संस्था अथवा मंडळ यांच्या मार्फत घेण्यात येणारी परिक्षा आयोजीत केली नसल्यामुळे 
विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्यास सदर परिक्षा ह्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनामार्फत परवानगीने चालू राहतील . 

• ज्या विद्यार्थ्यास परिक्षेकरीता परिक्षा केंद्रावर हजर राहावयाचे आहे अशा विद्यार्थ्यासोबत एक प्रौढ व्यक्ती व परिक्षा प्रवेश पत्र सोबत घेऊन 
प्रवास करता येईल . 


• सर्व खाजगी शिकवण्या बंद राहतील . 
• संबंधितांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार लवकरात लवकर कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 

धार्मिक , राजकीय , सामाजिक , सांस्कृतीक कार्यक्रम 
( अ ) धार्मिक , राजकीय , सामाजिक , सांस्कृतीक कार्यक्रम 
• धार्मिक राजकीय , सामाजिक , सांस्कृतीक कार्यक्रमास बंदी राहील . 

जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक निवडणूका नियोजित असल्यास जिल्हाधिकारी यांचे परवानगीने राजकीय कार्यक्रमांना खालील निर्बंध लागू 
राहतील . 
निवडणूक प्रचार करण्यासाठीचे राजकीय कार्यक्रम हे भारतीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार 

आयोजीत करण्यात 
यावे . बंदिस्त जागेमध्ये जास्तीत जास्त ५० व्यक्ती अथवा जागेच्या ५० टक्के क्षमतेनुसार राजकीय कार्यक्रमास परवानगी राहील . मोकळ्या जागेमध्ये 
जास्तीत- जास्त २०० व्यक्ती तसेच जागेच्या ५० टक्के क्षमतेने राजकीय कार्यक्रमास परवानगी राहील . कोव्हीड -१ ९ च्या अनुषंगाने संरक्षणात्मक 
उपाययोजनांचे पालन करण्यात यावे . 

निवडणूक कार्यक्रमाचे / प्रचाराचे ठिकाणी देखरेख करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडून अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी . 

• एखाद्या उमेदवाराकडून आदेशाचा २ किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळेस भंग झाल्यास सदर उमेदवारास पुढील राजकीय कार्यक्रमासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 
परवानगी देण्यात येणार नाही . 

• प्रचार सभा , रॅली , कॉर्नर मिटींगसाठी कोव्हीड -१ ९ च्या अनुषंगाने संरक्षणात्मक उपाययोजनांचे पालन करण्यात यावे . 


( ब ) लग्न समारंभ 


• लग्नकार्यासाठी जास्तीत - जास्त २५ व्यक्तीस परवानगी राहील . मंगल कार्यालयातील कर्मचारी व सेवा पुरविणारे यांचे केंद्र शासनाचे 
धोरणानुसार लवकरात लवकर कोव्हीड -१ ९ चे लसीकरण करून घेण्यात यावे . 

• अथवा कोविड -१ ९ निगेटिव्ह ( RTPCR / RAT / Tru NA / CBNAAT ) दाखला सोबत बाळगणे अनिवार्य आहे सदर नियमांचे उल्लघंन 
करणाऱ्या व्यक्तीवर रुपये १००० / - व संबंधित आस्थापनावर रक्कम रुपये १०००० / - याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल . 

• वारंवार नियमांचा भंग झाल्यास सदर आस्थापनाचे परवाना रद्द करणे अथवा मे . केंद्र शासन कोविड -१ ९ आपत्ती संपुर्णपणे असे घोषित 
करेल त्या दिवसापर्यंत संबधित आस्थापना बंद करण्यात येतील . 

मे . महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशातील अटी / मार्गदर्शक सुचनानुसार धार्मिक स्थळे , विवाह संबंधित कार्यक्रम मर्यादित 
लोकांच्या उपस्थित करण्यास परवानगी राहील . 


( क ) अंत्यविधी 


• अंत्यविधीसाठी २० व्यक्तींना परवानगी राहील . सर्व संबंधित कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाचे धोरणानुसार लवकरात लवकर कोव्हीड -१ ९ चे 
लसीकरण करून घेण्यात यावे . 


११. ऑक्सीजन उत्पादक 


• कच्चा माल म्हणून ऑक्सीजनचा वापर करणारे उद्योग क्षेत्रास परवानगी राहणार नाही . विकास आयुक्त यांना मात्र कोणत्याही अत्यावश्यक 
उपक्रमासाठी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीसाठी आवश्यक असल्यास लेखी स्वरूपात परवानगी देता येईल . 


ऑक्सीजन निर्मीती उद्योगांनी त्यांच्या ऑक्सीजन साठ्यातील ( वास्तवीक तसेच क्षमतेच्या आधारे ) काही टक्केवारी वैद्यकीय किंवा औषध 
निर्मीतीकरीता सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे राखून ठेवण्यात यावी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 
१२. ई - कॉमर्स 

अत्यावश्यक वस्तु व सेवासाठी ई - कॉमर्स सुविधा चालू राहतील . 

• एकापेक्षा जास्त कुटुंब असलेल्या इमारतीमध्ये घरपोच सेवाही इमारतीच्या प्रवेश दारापर्यंत मर्यादीत असली पाहिजे . इमारतीमधील अंतर्गत 
हालचाल ही इमारतीमध्ये नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी करण्यात यावी . घरपोच सेवा देणारे व इमारतीमध्ये नियुक्त कर्मचारी यांचा संवाद हा 
शिस्तबद्ध व कोव्हीड योग्य असणे आवश्यक आहे . 


• सदर नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या व्यक्तीवर रुपये १००० / - याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल . 

• वारंवार नियमांचा भंग झाल्यास सदर आस्थापनाचे परवाना रद्द करणे अथवा मे . केंद्र शासन कोविड -१ ९ आपत्ती संपूर्णपणे असे घोषित 
करेल त्या दिवसापर्यंत संबधित आस्थापना बंद करण्यात येतील . मे . महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशातील अटी / मार्गदर्शक सुचनानुसार 
धार्मिक स्थळे , विवाह संबधित कार्यक्रम मर्यादित लोकांच्या उपस्थित करण्यास परवानगी राहील . 

१३ . सहकारी गृहनिर्माण संस्था . 

५ पेक्षा जास्त रूग्ण एखादया सोसायटीत आढळल्यास ती इमारत मिनी कंटेन्मेट म्हणून घोषीत करण्यात येईल . इमारतीसमोर तसा फलक 
लावण्यात येईल . त्याठिकाणी बाहेरच्या व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही . 

सोसायटीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या व बाहेर जाणाऱ्या व्यक्तीवर सोसायटीमार्फत देखरेख ठेवण्यात यावी . 

• सदर नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या सोसायटीवर रुपये १०००० / -याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल . तसेच वारंवार उल्लघंन 
केल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल . 

• सोसायटीमध्ये नियमित येणाऱ्या कामगांराची ( RTPCR / RAT / Tru NA / CBNAAT ) चाचणी करण्यात यावी . किंवा भारत 
सरकार द्वारे निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार लसीकरण करून घ्यावे . 

१४ . बांधकाम क्षेत्रे 

• बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी मजूर , कामगार राहत असतील ती बांधकाम क्षेत्रे चालू राहतील . केवळ बांधकामासाठी लागणाऱ्या 
साहित्यांची वाहतूक करण्यासाठी परवानगी राहील . 

• सर्व संबंधितांचे केंद्र शासनाचे धोरणानुसार कोव्हीड -१ ९ लसीकरण करून घ्यावे . 

• एखादा कामगार कोरोना बाधित असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यास वैद्यकिय रजा मंजूर करण्यात यावी व कामावरून काढून टाकण्यात येऊ 
नये व त्यास पुर्ण वेतन अदा करण्यात यावे . 

आगामी मान्सूनच्या अनुषंगाने लोकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बांधकाम क्रिया आवश्यक असलेल्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाद्वारे परवानगी 
देण्यात येईल . 


• सदर नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या आस्थापनावर रुपये १०००० / - याप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल . 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल . 

उपरोक्त ठिकाणे / कार्यकम येथील संबंधीत आयोजक तसेच आस्थापना मालक / चालक / व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र 
नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी 
काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो . उप आयुक्त कार्यालय 
यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई . 


डॉ . जय जाधव , 
पोलीस सह आयुक्त , नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ मे २०२१ 

शुध्दीपत्रक 
क्रमांक टीपीबी -४३२० / २ ९ ७ / प्र.क्र . १५३ / २०२० / नवि - ११.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे ) चे कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्र . टीपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करणेत आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख 

उक्त नियमावली ” असा करणेत आलेला आहे ) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) 
वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम 
क्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली 
आहे आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर शासनाने समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुध्दीपत्रक व 
पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ मधील सारभूत 
स्वरुपाचे बदल ईपी -१ ते ईपी -१६८ ला ( ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून ) मंजूरी प्रदान केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीतील विनियम १७ ( ३ ) ( अ ) ते १७ ( ३ ) ( डी ) मध्ये उक्त नियमावलीतील विनियम ३३ अंतर्गत विकास 
प्रस्तावातील विविध आरक्षित जमिनीचे विकासासंबंधी तरतुदी आहेत आणि उक्त नियमावलीतील विनियम १७ ( ३ ) ( ई ) ची तरतूद 

ही मेट्रो 
इंटरचेंजच्या ५०० मीटर अंतरामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या जमिनीचे विकासाबाबत आहे आणि मेट्रो इंटरचेंज हे उक्त विनियमातील विनियम ३३ 
अन्वये विकास / पुनर्विकासाच्या प्रकारामध्ये मोडत नाही आणि त्यामुळे विनियम १७ ( ३ ) ( ई ) उक्त नियमावलीतील विनियम ३३ अंतर्गत विकास / 
पुनर्विकास प्रस्तावातील विविध आरक्षित जमिनीचे विकासासंबंधीच्या प्रकारामधून वेगळा करणे गरजेचे आहे आणि त्यामुळे उक्त नियमावलीतील 
विनियम १७ ( ३ ) ( ई ) ला पुनक्रमांकन देणे आवश्यक आहे आणि त्याकारणास्तव शुध्दीपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक आहे अशी शासनाची खात्री 
झाली आहे . 

आणि त्याअर्थी , मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ चे विनियम १७ ( ३ ) ( ई ) ला पुनर्चामांकन देण्यासाठी उक्त 
विनियमामध्ये खाली नमूद केल्याप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे . 


शुध्दीपत्रक 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


१७ ( ३ ) ( E ) मेट्रो स्टेशन इंटरचेंजेस 


१७ ( ४ ) मेट्रो स्टेशन इंटरचेंजेस 


सदर शुध्दीपत्रकाची प्रत नागरीकांचे अवलोकनार्थ तीस दिवसांचे कालावधीपर्यंत खालील ठिकाणी कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध राहील . 


( १ ) प्रमुख अभियंता ( विकास नियोजन ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 
( २ ) उपसंचालक , नगर रचना , बृहन्मुंबई , ' ई ' ब्लॉक , इन्सा हटमेंट , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 


सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 18th May 2021 . 


CORRIGENDUM 


No. TPB - 4320 / 297 / CR- 153 /2020/UD-11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as “ the said Act " ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR 118 / 
2017 / DP / 

UD - 11 , Dated 8th May 2018 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has 
accorded sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai along with the 
Development Control and Promotion Regulations -2034 for Greater Mumbai ( hereinafter referred 
to as " the said Regulations " ) with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said 
Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the 
said Notification . And whereas , Government has issued corrigendum of even number dated 
22nd June , 2018 as per which said Regulations have come into force from 1st September 2018 and 
whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum dated 29th June 2018 
to the said Notification , which is published in Government Gazette dated 30th June 2018 ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 
has sanctioned EP - 1 to EP - 168 ( Excluding certain EP and provisions which are kept in abeyance 
) in the Development Control and Promotion Regulations - 2034 ; 


And whereas , the provisions of Regulation 17 ( 3XA ) to 17 ( 3XD ) of the said Regulations deals 
with the manner of development of reserved land falling under the various provisions of Regulation 
33 and the provision of Regulation 17 ( 3 / E ) of the said Regulations is regarding development of 
lands falling within 500m . of any Metro Station interchanges and as the proposal of Metro 
Interchanges does not fall within the category of development / redevelopment of Regulation 33 
of the said Regulations , and therefore the Regulation 17 ( 3 ) ( E ) is to be separated from the 
development of reserved land falling under the category of development / redevelopment of 
Regulation 33 and therefore it is expedient to renumber Regulation 17 ( 3 ) ( E ) of the said regulations , 
and for that purpose Government is of the opinion that , it is necessary to issue a corrigendum to 
that effect . 


Now , therefore , this Corrigendum is issued to the Development Control and Promotion 
Regulations - 2034 to renumber Regulation 17 ( 3XE ) of the said Regulations as mentioned herein 
below . 


CORRIGENDUM 


Instead of 


Read as 


17 ( 3XE ) Metro Station Interchanges : 


17 ( 4 ) Metro Station Interchanges : 


Copy of this Corrigendum is kept open for the inspection of the public in the following offices 
during office hours on all working days for 30 days . 


( 1 ) Chief Engineer ( Development Plan ) , Municipal Corporation of Greater Mumbai , 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


११ 


( 2 ) Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , “ E ' Block , ENSA Hutment , Azad 
Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 


This corrigendum is also available on the Government of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / श्रीसांबा दुग्ध / नोरआ / २३ ९ / २०२१ . – 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे श्रीसांबा 
सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , घाटिवळे , ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / अजीआर / ओ / 
१२५३ / डी / १ ९९६-१९९ ७ , दिनांक १८ जानेवारी १ ९९ ७ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / शिव पंचक्रोशी / नोरआ / २४१ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे शिव 
पंचक्रोशी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , शिव , 
ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / अजीआर / 
ओ / १०६४ / डी / १ ९९७-१९९ ८ , दिनांक २७ ऑक्टोबर १ ९९ ८ या 
संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / पशुराम शेळीमेंढी / नोर आ / २४० / 
२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
श्रीमहेंद्रगिरी सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , पशुराम , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / 
एजीआर / ओ / ११३४ / ओ / १ ९९ ७ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ७ या 
संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / खेम पद्मावती दुग्ध / नोरआ / २४२ / 
२०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
खेम पद्मावती सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , मावळतवाडी , 
देवघर , ता . खेड , जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / केएचडी / 
अजीआर / ओ / १०८४ / डी / २०० ९ -२०१० , दिनांक ३० डिसेंबर २०० ९ 
या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 
यांजकडून 

यांजकडून 
आदेश 

आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / परशुरामशेळीमेंढी / नोर आ / २४३ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
परशुराम शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , परशुराम , ता . 
चिपळूण , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / अजीआर / 
असे / ११३४ / ओ / १ ९९ ७ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ७ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / नायशीशेळीमेंढी / नोरआ / २४५ / सन 
२०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
कपिला शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , नायशी , ता . चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / अजीआर / ओ / ११४३ / 
ओ / १ ९९९ -२००० , दिनांक १४ फेब्रुवारी २००० या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / सावर्डे शेळीमेंढी / नोरआ / २४४ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे सावर्डे 
विभाग शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , सावर्डे , ता . चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / अजीआर / ओ / ११४२ / 
ओ / १ ९९९ -२००० , दिनांक १४ फेब्रुवारी २००० या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / फुरुस शेळीमेंढी / नोंरआ / २४६ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे कुचिमदेव 
शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , फुरुस , ता . चिपळूण , जि . 
रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / अजीआर / ओ / ११४४ / 
ओ / १ ९९९ -२००० , दिनांक १४ फेब्रुवारी २००० या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / कळकवणेशेळीमेंढी / नोंरआ / २४७ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
सिद्धिविनायक शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , कळकवणे , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / 
अजीआर / ओ / ११४५ / ओ / १ ९९९ -२००० , दिनांक २ ९ एप्रिल २००० 
या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ नुसार 

संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / वहाळशेळीमेंढी / नोरआ / २४ ९ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे जयकिसान 
शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , वहाळ , ता . चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / अजीआर / ओ / ११४७ / 
ओ / १ ९९९ -२००० , दिनांक २ ९ एप्रिल २००० या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / कासारवाडी शेळीमेंढी / नोरआ / २४८ / 
२०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
साईबाबा शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , कासारवाडी , ता . 
चिपळूण , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / अजीआर / 
ओ / ११४६ / ओ / १ ९९९ -२००० , दिनांक २ ९ एप्रिल २००० या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / ढाकमोळी शेळीमेंढी / नोरआ / २५० / 
२०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
खंडोत्री पंचक्रोशी शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , ढाकमोळी , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / 
अजीआर / ओ / ११४८ / ओ / १ ९९९ -२००० , दिनांक २ ९ एप्रिल २००० 
या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 
यांजकडून 

यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / पोसरेशेळीमेंढी / नोरआ / २५१ / २०२१.- क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / जांभारी शेळीमेंढी / नोरआ / २५३ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे वाघजाई निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे श्री गणेश 
शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , पोसरे , ता . चिपळूण , 

शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , सडे जांभारी , ता . गुहागर , 
जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / अजीआर / ओ / ११५० / जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / जीएचआर / अजीआर / ओ / 
ओ / २००८-२००९ , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०० ९ या संस्थेची , महाराष्ट्र ११८५/२००२ , दिनांक २ मे २००२ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 
आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / चिखली शेळीमेंढी / नोरआ / २५२ / 
२०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
चिखली परिसर शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , चिखली , 
ता . गुहागर , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / जीएचआर / 
अजीआर / ओ / १०८२ / २०००-२००१ , दिनांक २ ९ एप्रिल २००० या 
संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / कासारवेली शेळीमेंढी / नोरआ / २५४ / 
२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
पारेश्वर परिसर शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , कासारवेली 
ता . रत्नागिरी , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / 
अजीआर / ओ / १३३७ / ओ / २००० , दिनांक १३ ऑक्टोबर २००० या 
संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 
यांजकडून 

यांजकडून 
आदेश 

आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / वाटद शेळीमेंढी / नोरआ / २५५ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे गोपाळकृष्ण 
शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , वाट द , 
ता . रत्नागिरी , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / 
अजीआर / ओ / १३२ ९ / ओ / २००० , दिनांक १३ ऑक्टोबर २००० या 
संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार 

संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / चाफे शेळीमेंढी / नोरआ / २५७ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे भैरी भवानी 
शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , चाफे , ता . रत्नागिरी , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / अजीआर / ओ / 
१३३१/२००० , दिनांक १३ ऑक्टोबर २००० या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 
आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / सोमेश्वर शेळीमेंढी / नोरआ / २५६ / 
२०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
कोकण शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , सोमेश्वर , 
ता . रत्नागिरी , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / जीएचआर / 
ओजीआर / ओ / ११८५ / २००२ , दिनांक २ मे २००२ या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / नेवरे शेळीमेंढी / नोरआ / २५८ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे विश्वेश्वर 
शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , नेवरे , ता . रत्नागिरी , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / अजीआर / ओ / 
१३३३/२००० , दिनांक १३ ऑक्टोबर २००० या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 
यांजकडून 

यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक जिदुवि / रत्ना / क / देऊड शेळीमेंढी / नोरआ / २५ ९ / २०२१.- क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / भाटीमिऱ्या शेळीमेंढी / नोरआ / २६१ / 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे पिंपळेश्वर सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , देऊड , ता . रत्नागिरी , दत्तसाई शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , भाटीमिऱ्या , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / अजीआर / ओ / ता . रत्नागिरी , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / 
१३३४/२००० , दिनांक १३ ऑक्टोबर २००० या संस्थेची , महाराष्ट्र ओजीआर / ओ / १३३६ / २००० , दिनांक १३ ऑक्टोबर २००० या संस्थेची , 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / मावळंगे शेळीमेंढी / नोरआ / २६० / 
२०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
वक्रतुंड शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , मावळंगे , 
ता . रत्नागिरी , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / 
ओजीआर / ओ / १३३५ / २००० , दिनांक १३ ऑक्टोबर २००० या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / बसणी शेळीमेंढी / नोंरआ / २६२ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे महालक्ष्मी 
शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , बसणी , ता . रत्नागिरी , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / अजीआर / ओ / 
१३३७/२००० , दिनांक १३ ऑक्टोबर २००० या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 
आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / आगरनरळ शेळीमेंढी / नोरआ / २६३ / 
२०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
गोवर्धन शेळीमेंढी पालन सहकारी दुध उत्पादक संस्था मर्यादित , 
आगरनरळ , ता . रत्नागिरी , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / 
आरटीजी / अजीआर / ओ / १३४४ / २००० , दिनांक १३ ऑक्टोंबर २००० 
या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / कळंबुशी शेळीमेंढी / नोरआ / २६५ / 
२०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
गडगंगा शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , कळंबुशी , ता . 
संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / 
अजीआर / ओ / १३६६ / ओ / २००० , दिनांक १४ फेब्रुवारी २००० या 
संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ . 


सुधीर कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / राजीवडा शेळीमेंढी / नोरआ / २६४ / 
२०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
रत्ना शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , राजीवडा , ता . रत्नागिरी , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / अजीआर / ओ / 
१३४५/२००० , दिनांक ३ फेब्रुवारी २००४ या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / देवरुख शेळीमेंढी / नोरआ / २६६ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे श्री भैरी 
देवी शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , देवरुख , ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / अजीआर / ओ / 
१२६७ / ओ / २०००-२००१ , दिनांक २ ९ मार्च २००१ या संस्थेची , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची 
नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २७ - जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ ६-१२ , शके १ ९ ४३ १ ९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 
यांजकडून 

यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / कोचरी शेळीमेंढी / नोरआ / २६७ / २०२१.- क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / फणसवळे कुक्कुट / नोरआ / २६ ९ / 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम २०२१.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक व कलम १० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे लांजा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे 
तालुका पूर्व विभाग शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , कोचरी , फणसवळे कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित , फणसवळे , 
ता . लांजा , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ओएलजेओ / ता . रत्नागिरी , जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरटीजी / 
अजीआर / ओ / १३ ९९ / ओ / २००० , दिनांक १४ फेब्रुवारी २००० या अजीआर / ओ / १३४३ / ओ / २००० , दिनांक १३ ऑक्टोबर २००० या 
संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

नुसार 

संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 
आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी 

यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / रत्ना / क / केळशी शेळीमेंढी / नोरआ / २६८ / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे महाकाली 
शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , केळशी , ता . दापोली , 
जि . रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / डीपीआय / अजीआर / ओ / 
१००३ / ओ / २०००-०१ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २००१ या संस्थेची , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक जिविअ / रत्ना / क / श्रीकृष्ण दुग्ध / नोरआ / ३७० / २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व कलम 
१० ९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , सुधीर कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे श्रीकृष्ण दुध 
उत्पादक संस्था मर्यादित , दहिवली , ता . खेड , जि . रत्नागिरी , नोंदणी 
क्रमांक आरटीजी / पीआरडी / ओ / ३६३ / १ ९७१-७२ , दिनांक 
१४ मे १ ९ ७२ या संस्थेची , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


सुधीर कांबळे , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


